महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
सोलापूर शहराच्या भुयारी गटार पुरवठा 
प्रकल्पाच्या कंत्राटामधील वस्तु व सेवा कराच्या 
समावेशनाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०२२/प्र.क्र.२९९/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० नोव्हेंबर, २०२२ 


शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: एनयुआर-२०१०/प्र.क्र.३१७/१०/नवि-३३, दिनांक ०८ नोव्हेंबर,२०१० 
शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०१४/प्र.क्र.११९/नवि-३३, दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१४. 
शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०१२/प्र.क्र.२०३/नवि-३३, दिनांक ३१ मार्च, २०१२. 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे पत्र क्र: नपप्रसं २०२२/सोलापूर UGD नगरोत्थान GST/ प्र.क्र.६९४ 
/कक्ष-७/४८०३, दिनांक ३१ ऑक्टोबर,२०२२. 

प्रस्तावना :- 


Cc ww A -9 


राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्याकरिता संदर्भाधीन 
क्रमांक १ व २ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान राबविण्यात येत आहे. 


०२. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत सोलापूर शहराच्या भुयारी गटार प्रकल्पास संदर्भाधीन क्रमांक 
१ व २ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. नगर परिषद प्रशासन संचालनालय 
यांच्यामार्फत संदर्भाधीन क्रमांक ४ अन्वये शासनास सादर करण्यात आलेल्या सोलापूर शहर भुयारी गटार प्रकल्पाच्या 
वस्तु व सेवा कराच्या समावेशानास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत सोलापूर शहराच्या भुयारी गटार प्रकल्पास संदर्भाधीन क्रमांक 
१ व २ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर भुयारी गटार प्रकल्पातील वस्तु व 
सेवा कराच्या CAMARA अनुषंगाने नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांच्यामार्फत संदर्भाधीन क्रमांक ४ अन्वये 
शासनास सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी 
देण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी संदर्भाधीन क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे :- 


(रु. कोटी) 
माना त्या मंजूर राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय नागरी स्थानिक स्वराज्य 
अ. नागरी स्थानिक प्रकल्पाची मंजूर संस्थेचा 
वराज तर्येचे नाता किंमत अनुदान संस्थेचा सहभाग 
क्र. | स्वराज्य संस्थेचे नाव किंमत किंमतीच्या किंमतीच्या 
(प्रकल्प किंमतीच्या ७०%) (प्रकल्प किंमतीच्या ३०%) 
डि Q 2 tof षु 
ष्र सोलापूर रु. १८७.३६ रु. १३१.१५२ रु. ५६.२०८ 
हि P व é र mae) 
महानगरपालिका : : 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र.२६०/नवि-३३ 


सदर भुयारी गटार प्रकल्पाचा वस्तु व सेवा कराच्या समावेशानासह सुधारित वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे :- 


(रु.कोटी) 
च्या क मंजूर राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय नागरी स्थानिक स्वराज्य 
अ. नागरी स्थानिक प्रकल्पाची मंजूर संस्थेचा 
त दात किंमत अनुदान संस्थेचा सहभाग 
. | स्वराज्यसंस्थेचे नाव किंमत किंमतीच्या किंमतीच्या 
(प्रकल्प किंमतीच्या ७०%) (प्रकल्प किंमतीच्या ३०%) 
| a 2 3 to} 4 
= गा रु. 926.392 रु. 934.298 रु. ५६.४९३ 
महानगरपालिका क = oe 


०३. संदर्भाधीन क्रं. ३ या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व adhd पूर्तता करणे सोलापूर 
महानगरपालिकेवर बंधनकारक आहे. तसेच, वस्तु व सेवा कराच्या समावेडानासह प्रकल्पाच्या सुधारीत वित्तिय 
आकृतीबंधानुसार अनुज्ञेय निधी प्रकल्पासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२२१११०१७४२४७९०२५ आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


०७८ ww A -5 


SHRIKANT 


C ANDGE 


Digitally signed by SHRIKANT C 
ANDGE 

DN: cn=SHRIKANT C ANDGE, 
o=Mantralaya, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
email=shrikant.andge@nic.in, c=US 
Date: 2022.11.10 18:42:16 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
उपसचिव,महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 


५. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
७. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 


विभागीय आयुक्त, पुणे. 


. जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 
१०. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे विभाग. 
११. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, सोलापूर 
१२. आयुक्‍त,सोलापूर महानगरपालिका,जि. सोलापूर. 


१३. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


